अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५५/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०५१८/(प्र.क्र.३६५/१८)/मोप्र-१, 
दि.१२/११/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्र.पशा/आ-१ 
/२४८७/सन २०१९ दि.०९/०४/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव या कार्यालयातील 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) दि.०१/०३/२०१९ ते 


दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१-मोठे 


व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 


गुंतवणूका, (०४) योजनेतर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंडादान, (०४) (०४) तापी 


पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान, (४७०१ आय १९८) या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५५/१९)/मोप्र-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४२६१५०११३५६२७ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Tirmanwar Santosh 
Ramkishan 


सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” झासनाचे उप सचिव. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
३. मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
४. अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव, 
५. कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५५/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५५/१९)/मोप्र-१, दिनांक: २६/०४/२०१९ 
अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे 
सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 
१ २ ३ 
शशि कार्यकारी अभियंता शाक कां 
२ उप कार्यकारी अभियंता 1१ | 
३ उप अभियंता ४ 
४ कनिष्ठ अभियंता २० 
५ विभागीय लेखापाल PH 
& प्रथम लिपीक 1१ 
७ वरिष्ठ लिपीक ९ 
८ कनिष्ठ लिपीक १२ 
९ आरेखक श्रेणी-१/२ Po 
Le । o । आरेखक श्रेणी-३ ५ 
शिक १  ।लघुलेखक/ लघु टंकलेखक i ae 
१२ ।लिपिकनि टंकलेखक ७ 
१३ ।वाहन चालक षु 
१४ भांडारपाल P| 
१५ सहा. भांडारपाल Po 
१६ संगणक शिकार 
१७ | स्थापत्य अभि. सहायक १६ 
१८ | नाईक 1१ 
१९ । शिपाई १३ 
२० । चौकीदार ५ 
एकूण १०६ 


Tirmanwar Santosh >» 
Ramkishan 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


